प्रधानलेखाशीर्ष २२३५, स्वातंत्र्य सैनिक व 
त्यांचेवर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती, इत्यादींना 
निवृत्तीवनत, (२२३५ ००१५) या खालील सन 
२०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२०/प्र.क्र.५१/२०२०/स्वा.सै.क.१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादान कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : १० नोव्हेंबर, २०२० 


शासन fore, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ४, मे, २०२०. 

शासन निणर्य, सा.प्र.वि., क्र. बियुडी-१४२०/प्र.क्र.११/२०२०/स्वा.सै.क.-१, दि.२९.०५.२०२० 
शासन निणर्य, सा.प्र.वि., क्र. बियुडी-१४२०/प्र.क्र.११/२०२०/स्वा.सै.क.-१, दि.१०.०६.२०२० 
शासन निणर्य, सा.प्र.वि., क्र. बियुडी-१४२०/प्र.क्र.११/२०२०/स्वा.सै.क.-१, दि.०९.०७.२०२० 
शासन निणर्य, सा.प्र.वि., क्र. बियुडी-१४२०/प्र.क्र.११/२०२०/स्वा.सै.क.-१, दि.१३.०८.२०२० 
शासन POT, सा.प्र.वि., क्र. बियुडी-१४२०/प्र.क्र.११/२०२०/स्वा.सै.क.-१, दि.२८.०९.२०२० 


वाचा :- १ 
२ 
३ 
४ 
4 
& 


ce COON SC ia 


प्रस्तावना :- 

सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षाकरीता, प्रधानलेखाज्ीर्ष २२३५, स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर अवलंबून 
असलेल्या व्यक्‍ती, इत्यादींना निवृत्तीवेतन (अनिवार्य), (२२३५ ००१५) या खाली रु. १०५,००,७७,०००/- 
(रुपये एकशे पाच कोटी सत्याहत्तर हजार फक्त) इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. वित्त विभागाचे 
दि. ४ मे, २०२० च्या शासन निर्णयानुसार, सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी 
रु. १५,७५,११,९००/- (रुपये पंधरा कोटी पंच्याहत्त्तर लाख अकरा हजार नऊशे फक्त) एवढा निधी 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीव्दारे ( बीम्स ) प्राप्त झाळेला आहे. सदर अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीपैकी माहे ऑक्टोबर व नोव्हेंबर, २०२० करीता आवश्यक इतका निधी संबंधित जिल्हाधिका-यांच्या 
स्वाधीन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षाकरीता, प्रधानलेखाशीर्ष २२३५, स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर अवलंबून 
असलेल्या व्यक्‍ती, इत्यादींना निवृत्तीवेतन (अनिवार्य), (२२३५ ००१५) या खाली रु.१०५,००,७७,०००/- 
(रुपये एकशे पाच कोटी सत्याहत्तर हजार फक्त) इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. सदर अर्थसंकल्पीय 
मंजूर तरतूदीपैकी रु. १४,३२,८०,०००/- (रुपये चौदा कोटी बत्तीस लाख ऐंशी हजार फक्त) इतका निधी माहे 
ऑक्टोबर व नोव्हेंबर, २०२० चा खर्च भागविण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिका-यांना शासन निर्णयासोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये त्यांच्या जिल्हयांच्या नावासमोर दर्शविलेल्याप्रमाणे वितरीत करण्यात येत 
आहे. 
२. जिल्हाधिका-यांना वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च केलेल्या अनुदानाच्या रकमांच्या ताळमेळ 
महाळेखापाल-१, मुंबई/महालेखापाल-२, नागपूर यांचेकडे विहित कालावधीत करुन खर्चमेळाचा मासिक 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२०/प्र.क्र.५१/२०२०/स्वा.सै.क.१ 


अहवाल शासनास नियमितपणे सादर करावा. याप्रकरणी झासन परिपत्रक क्र. खर्चमेळ-२०११/प्र.क्र.१३९/ 
२०११/स्वासैक-१, दिनांक १६/०८/२०११ नुसार कार्यवाही करावी. 
४.  याप्रित्यर्थचा चाळू आर्थिक वर्षातील खर्च मागणी क्र. ए-५, 2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, go, 
इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२, सामाजिक सुरक्षा योजनेखालील निवृत्तीवेतन, (00) (०१) 
स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती इत्यादींना निवृत्तीवेतन ( २२३५ ००१५ ) दत्तमत 
(योजनेत्तर) या लेखाशिर्षाखालळील सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अंदाजपत्रकीय तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा आणि त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०१११०१६४५२३७२०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, HemantGerskhinaho ee 


S = Maharashtra, O = Government Of 


Maharashtra, OU = General Administration 
Mhapankar Dep 


Date: 2020.11.10 16:48:54 +05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा.मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

७. मा. उपमुख्यमंत्र्याचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

८. सर्व संबंधित मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

९. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१०. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

११. मा.प्रधान सचिव (वि.चौ.अ.१) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र १, मुंबई / नागपूर 

१५. महालेखापाल ( लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई / नागपूर 

१६. मा.सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र 

१७. मा.उप सचिव (स्वा.सै.क.१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र 

२१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२२. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन - २५, FAIS, मुंबई 

२३. मा.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, ( अर्थसंकल्प १३/ व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई 

२४. निवडनस्ती ( स्वा.सै.क.१). 


es 


पृष्ठ ४ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२०/प्र.क्र.५१/२०२०/स्वा.सै.क.१ 


शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२०/प्र.क्र.५१/२०२०/स्वा.सै.क.१, दि. १० नोव्हेंबर, २०२० सोबतचे 


विवरणपत्र अ 
अनु क्रमांक जिल्हयाचे नाव माहे ऑक्टोबर व नोव्हेंबर, २०२० ८ 
निधी वितरण (रु.) 
१ मुंबई शहर ¥0,00,000/- 
२ मुंबई उपनगर ६१,२०.०००/- 
3 1 ठाणे | ३,६०,०००/- 
% पालघर ४,४०,०००/- 
षु रायगड १६,४०,०००/- 
द a i: ee 4 ,00,000/- 
७ 1 सिंधुद्ग 1 | ४,२०,०००/- 
८ नाशिक ३०,००,०००/- 
९ जळगाव ४२,६०,०००/- 
१० धुळे २६,८०,०००/- 
११ नंदुरबार १,६०,०००/- 
१२ अहमदनगर ६२,००,०००/- 
१३ पुणे ६१,८०,०००/- 
ws सातारा ८८,००,०००/- 
१५ | सांगली | ८९,२०,०००/- 
१६ सोलापूर ५७,४०,०००/- 
१७ कोल्हापूर ४५,६०,०००/- 
शट | औरंगाबाद | ७५,००,०००/- 
१९ जालना ५३,२०,०००/- 
२० 1 बीड | ९७,००,०००/- 
२१ PRS ६७,२०,०००/- 
रर i: _॥ ४८, २०,०००/- 
२२ a ee 20, 20,000/- 
BY लातूर ४६,००,०००/- 
२५ उस्मानाबाद १,७८,००,०००/- 
२६ | अमरावती | २,४०,०००/- 
२७ बुलढाणा ८,२०,०००/- 
RC यवतमाळ २,४०,०००/- 
२९ अकोला २०,००,०००/- 
३० वाशिम २,६०,०००/- 
२१९ नागपूर १,०७,६०,०००/- 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२०/प्र.क्र.५१/२०२०/स्वा.सै.क.१ 


२२ PT 33, ¥0,000/- 
33 भंडारा ६,८०,०००/- 
र्ड गोंदिया ४,४०,०००/- 
३५ चंद्रपूर १२,४०,०००/- 
एकुण १४,३२,८०,०००/- 


Digitally signed by Hemant Gorakhnath Mhapankar 


H emant G or akh nat h DN: CN = Hemant Gorakhnath Mhapankar, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = General Administration Department 


M h apan kar Date: 2020.11.10 16:49:18 +05'30' 


( हे. गो. म्हापणकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


